केंद्र शासन व हरियाणा राज्यामार्फत दिनांक 2 ते १७ 
फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत सुरजकुंड मेला, 
फरिदाबाद हरियाणा येथे आयोजित केलेल्या 
मेळाव्यामध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्र पर्यटनामार्फत 
प्रतिकृती (Replica) तयार करण्याच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यास मान्यता देऊन निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८. 

२. अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, हरियाणा यांचे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक- एसकेएमए २०१८/ 
६८३९, दिनांक ३१.५.२०१८. 

३. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांचे पत्र क्रमांक- मपविम/बांधकाम/सुरजकुंड मेळा/ २०१८/ 
४४९८, दिनांक १२.१२.२०१८. 

४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, पत्र क्रमांक- टिडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/पर्यटन, 
दिनांक १०.७.२०१८. 


प्रस्तावना : 

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व पर्यटन विभाग, हरियाणा यांच्यामार्फत दिनांक २ ते १७ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत सुरजकुंड, हरियाणा येथे कला आणि संस्कृती मेळाव्यामध्ये महाराष्ट्रास थीम पार्टनर म्हणून सहभागी 
केळे आहे. त्या अनुसरुन महाराष्ट्र राज्यातर्फे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या कार्यक्रमात सहभागी 
होऊन, मेळाव्यात थीम रिप्लीका आणि इतर अनुषंगिक कामाच्या आराखडे व अंदाजपत्रकास मान्यता देणे व निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटन स्थळांची राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्दी व त्याच्या विकासास 
उत्तेजन देणे, निरनिराळे पर्यटन महोत्सव साजरे करणे यासाठी सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात पर्यटन 
विभागासाठी “प्रसिध्दी” या लेखाशिर्षाखाली रुपये ७८.०० कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पित आहे. वित्त विभागाच्या 
दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार सदर अर्थसंकल्प नियतव्ययापैकी ७०% म्हणजेच रुपये ५४.६० 
कोटी इतका निधी मासिक निधी वितरण प्रणालीप्रमाणे वितरणास उपलब्ध आहे. 
२. सदर उपलब्धअसलेल्या तरतुदीमधून केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व पर्यटन विभाग, हरियाणा यांच्यामार्फत 
दिनांक २ ते १७ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत सुरजकुंड, हरियाणा येथे कला आणि संस्कृती मेळाव्यामध्ये 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सहभागी होऊन महाराष्ट्र पर्यटनातर्फे प्रतिकृती (Replica) तयार करण्यास 
व इतर अनुषंगिक कामांसाठीच्या रुपये १,५०,७०,००४/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष सत्तर हजार चार 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन 


फक्त) इतक्या रकमेच्या खाली नमूद केल्यानुसार अंदाजपत्रक व आराखड्यास मान्यता देऊन निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित किमत (रुपये) 

हि सुरजकुंड मला, फरिदाबाद, हरियाणा येथे रायगड किल्ला आधारित १,१६,८८,४६५.०० 
प्रतिकृती (Replica) विकसित करण्याबाबत. 

वस्तू व सेवा कर १८% २१,०३,९२३.०० 

सल्लागार फी ६,९८,०००.०० 

एकूण १,४४,९०,३८९.०० 

आकस्मिक खर्च ४% ५,७९,६१५.०० 

एकूण रक्‍कम १,५०,७०,००४.०० 


३. सदर कार्यक्रमाच्या नियोजनास व खर्चास मा.मंत्री (पर्यटन) व अध्यक्ष, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 
यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते १८ मधील 
प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली आहे. परिच्छेदनिहाय तपशिळ खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
| ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे प्रशासकीय विभाग ल्य 
अंतर्गत प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक असते र्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
(योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित , 
[करणे 
३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकावित्तीय अधिकार नियम 


भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/प्स्तिका, १९७८ भाग- पहिला, 
प्र.क्र.9०/ विनियम, दिनांक १५.५.२००९ अन्वयेउप विभाग एक अ.क्र. २७ नियम 


अधिकार असणे . १४९ नुसार प्रशासकीय 
विभागांला पूर्ण अधिकार आहे. 
8 ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना ळोवेळी प्राप्त करुन घेण्यात 


अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वीयेतात. 
त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन 


येतो. त्याचे तपशीलवर देयक सादर न केल्यामुळे लेख 
आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. 


विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च करण्यातलागू नाही. 


शिका 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 


१२ 


वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 


१३ 


लाभार्थी यांची प्रदाने 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूती, वैयक्‍्तिक|लागू नाही. 


१४ 


आव्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. तसेचलागू नाही. 


i 


१५ 


करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा 
काढण्यात यावेत 


दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृतलागू नाही. 


षि 


१६ 


झाल्याशिवाय खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित 
करण्यात येऊ नये. 


साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार निकर नाही. 


१२ 


१७ 


त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 
तांत्रिकद्दष्टया खर्च झाल्याचे दाखविळे जाते. 


विविध कारणांमुळे अवचित राहिलेला निधी विभागांची 


नाही. 


१३ 


4¢ 


संदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 
करण्यात यावा. 


विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरणलागृ्‌ नाही. 


५. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणी सूचीबाबतील अनुक्रमांक १, २ व ३ ची पुर्तता करण्यात आली आहे. अ.क्र. ४ बाबत 
स्पष्ट करण्यात येते की, लेखापरिक्षक / महालेखापाल यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. यापूर्वी या कामांसाठी 
निधी वितरीत केलेला नाही. त्यामुळे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३४/कोषा-प्रशा-५, दिनांक २४.७.२०१५ 


अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार खालील प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. तपासणी सूची पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 
क्र. 
१) य॒ प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावि निधीच्या अनुषंगाने 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 
२) निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शातीचे पुर्तता झाल्यानं निर्णयात अटी व शार्ती नमूद 
णार आहे. करुन निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस 


वितरीत करण्यात येतो. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन 


७. 


ses 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% ward उपयोगि २०१८-२०१९ मध्ये निधी 
प्रमाणप वितरणाचे आदेश काढलेले नाहीत. 


& 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक ro 
महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


co 
eS 
CS 


निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. लागू नाही. 


वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद 0880लागू नाही. 
Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला 
असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र 


८४) 
na 


७) [यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त ACURA SIH वस्तु खरेदीचे प्रकरण नाही. 


ंबंधितांना देयक अदा केले जाणार आहे. लागू नाही. 
८) यक त्या ठिकाणी आदिवासी / सामाजिक न्याय विभाग यांचीलळाग नाही. 
निधी वितरणास सहमती आहे. 
९) प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. fea देयकावर निधी आहरित 
ण्यात येत नाही. 
१०)निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बॅक खात्यात जमा न करता खर्चीनिधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस (महाराष्ट्र 
केला जाणार आहे. पर्यटन विकास महामंडळास) देण्यात 


येणार आहे व तो महाराष्ट्र पर्यटन 
fe महामंडळाच्या बँक खात्यात 
मा करण्यात येतो. 


खालील अटी व शातींच्या अधिन राहुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास रुपये १,५०,७०,००४/- 


फक्‍त (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लक्ष सत्तर हजार चार फक्त) अदा करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


अटीव शर्ती - 


१) 


महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सदर खर्च विहित प्रक्रीया राबवून मा.मंत्री (पर्यटन) व अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या मान्यतेने करावा. विशिष्ट प्रयोजनासाठी चिन्हांकित न झालेल्या निधीचा 
वापर शासन मान्यतेने करण्यात येईल. 

प्रसिध्दीकरिता मंजूर करण्यात आलेला निधीमधून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने वर नमूद खर्च 
करावा. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तिय अधिकाराच्या 
प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गतविहीत केलेल्या 
कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याबाबतची सर्व जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांची राहील व जादा खर्चाची प्रतिपुर्ती 
शासनाकडून केली जाणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत 
वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-१००२/प्र.क्र. १५/कोषा-प्र ५, दिनांक ६.२.२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल, याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक- 
बीजीटी-१०.००/प्र.क्र. ५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) केवळ तरतूद उपलब्ध आहे म्हणून खर्च करण्यात येऊ नये. 


८) कोणतीही बांधीलकी (commitment) स्विकारण्यापूर्वी त्या कार्यक्रम/उपक्रम/कार्यवाहीतुन काय लाभ होईल 
याची काय क्षमता आहे ते प्रथम काळजीपूर्वक तपासण्यात यावे, त्याची लेखी नोंद ठेवण्यात यावी व 
कार्यक्रम/उपक्रम/कार्यवाही झाल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन त्याचा तपशिल महामंडळाच्या 
अभिलेखावर ठेवण्यात यावा. 


९) सदर रक्कमेच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घाळून अहवाल शासनास सादर करावा. 
यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - ४, "३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१- 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (०४) प्रसिध्दी (३४५२ 
१९३१) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१०) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरिता श्री.र.ल.लखोटे, कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 
Yoo ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री.सु.मि. पाटणकर, सह सचिव, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी वरील 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून 
आहरीत करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


११) सदर निधी "कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई" (Desk Officer, Tourism 
and Cultural Department, Mantralaya, MUMBAI) या नावे E.C.S. द्वारे उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


१२) हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ तसेच 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय 
विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०१८/१०/प्र.क्र.९६३/पर्यटन 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०१२४१२२०५९६२२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


CS 0८ ww 


4 


(२ S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 

Laxmikant econ a 
॥ श>93211191900510669539484100804652 

Lakhote peal 


3f21b3d79d2cf976efa, 


xmikant Lakhote 
Date: 2019.01.24 12:29:33 +05'30' 


(र.ल.लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 

सचिव, पर्यटन 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
१२ 
१३) अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 


१४ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


